मागणी क्र. सी-०७ २४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, 
उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग (२४०६ 
८५२४) (अनिवार्य) लेखाशिर्षातर्गत ११- देशांतर्गत 
प्रवास खर्च या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध असणारा निधी 
१३-कार्यालयीन खर्च व १४- भाडेपट्टी व कर या 
उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.३०/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२४. 


वाचा : १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र. कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.०१(भाग-३)/ ६७८/२०२३-२४, दि.२२.०३.२०२४. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, 
०५.०२.२०२४ व ०४.०३.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ करीता मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्र. सी-०७-२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, उपसंचालक, 
सामाजिक वनीकरण विभाग (अनिवार्य) (२४०६ ८५२४) अंतर्गत १३- कार्यालयीन खर्च व १४- भाडेपट्टी व कर या 
उद्दीष्टांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी अपुरा पडत आहे. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी त्यांच्या 
क्र.१ येथील पत्रान्वये मागणी क्र. सी-०७ २४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण 
विभाग (२४०६ ८५२४) (अनिवार्य) लेखाशिर्षांतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध असणारा 
रु.६७.०० लक्ष इतका निधी १३-कार्यालयीन खर्च व १४- भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरण करून 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 

त्या अनुषंगाने २४०६ ८५२४ लेखाशिर्षाअतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या 
निधीपैकी रु.६७.०० लक्ष इतका निधी १३-कार्यालयीन खर्च व १४- भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरण 
करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेडा :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचा प्रस्ताव 
तसेच वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकांन्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेता, सन २०२३-२४ या 
वर्षाकरीता मागणी क्र. सी-०७ २४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण विभाग (२४०६ 
८५२४) (अनिवार्य) लेखाशिर्षांतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्दीष्टधाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी 
रु.६७.०० लक्ष इतका निधी १३-कार्यालयीन खर्च व १४- भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टाखाली पुढील तक्त्यात नमूद 


शासन आदेडा HATH: एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.३०/फ-२ 


केल्याप्रमाणे पुनर्वितरण करण्यास व बीम्स्‌ (BEAMS) प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च 
करण्यास या शासन आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रक्‍कम लाखात) 
अ. लेखाशिर्ष सविस्तर ।अर्थसंकल्पित| वितरीत निधी | खर्च | शिल्लक पुनर्वितरणा 
m शीर्ष/उद्दीष्धू | तरतूद झालेला | निधी | करिता 
न निधी os प्रस्तावित 
न निधी 
gi २ 3 P| षु ६ नि ८ 
| (२४०६ ८५२४) ११-देझांतर्गत ४००.०० १८५.०० १०९.४५ | ७५.५५ | (- ६७.००) 
। प्रवास खर्च 
उप संचालक, 
सामाजिक 93- १६०.०० १४४.०० १४१.१० | २.९० | (-- ३२.००) 
वनीकरण विभाग । कार्यालयीन 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व| ५०.०० १०५.०० १०२.१२ | ३.८८ | (+ ३५.००) 
कर 
एकूण ( ६७.००) 


२.  पुनर्वितरणाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. त्याच 
प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत आहे, याची खातरजमा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त 
खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. सदर शासन आदेश, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६४/२०२४ व्यय-१०, दि.२८.०३.२०२३ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-३, अनु. 
क्र.३, परिच्छेद १६६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा HATH: एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.३०/फ-२ 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३११३१६२७१७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHAGWAN MARUTI SAWANT 


B H A G WA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4,20=Bee89eb0aec64fSbcObdf8d85ddb4706d35abd8b73c618e 
114ee98d5c9ecf57b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
M A R U Tl SAWA NT serialNumber=C7DBA 1C6B5F7AB2A6CABC4F7EADSCFA74F8F7AOF 
ADCAC76D8F1CF22569F16BD3, cn=BHAGWAN MARUTI SAWANT 
Date: 2024.03.31 13:25:53 +05'30" 
(भगवान सावंत) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र हासन 
प्रत :- 
4 प्रधान मुख्य वनसरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


) 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म.रा.नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ पुणे. 

) वित्तविभाग, व्यय-१० कार्यासन मंत्रालय, मुंबई. 

) नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 

१० ब-१कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११ निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


